मोटार वाहन विभागातील परिवहन कार्यालयांतील 
ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी 
आणि संगणकीकरणासाठी संगणक संच व प्रिंटर 
GeM पोर्टलवरून खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 

१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५. 

2) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४ /प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७. 

४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/ का११/ संगणक/ योजनांतर्गत / 
हार्डवेअर खरेदी/ २०२२ जा.क्र.१२४७३, दि.१७.११.२०२२. 

५) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दि.१८.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


गृह (परिवहन) विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयांतील ई-गर्व्हनन्स 
प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता अ) ३५५ संगणक संच (Desktop intel il9 Processor, २१.५ 
Inches, १ TB HDD & ८ GB RAM, Windows ११ Professional or Higher, 3 years warranty 
अशा गुणवैशिष्ट्यांसह) ब) २०५ लेझर प्रिंटर (Mono, Duplex, composite cartridge, 3 years 
Warranty अशा गुणवैशिष्ट्यांसह) क) 90 कलर लेझर प्रिंटर्स- (Mono, Duplex, composite 
cartridge, 3 years Warranty अशा गुणवैशिष्ट्यांसह) इ. ची Gem पोर्टलवरुन खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


गृह (परिवहन) विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयांतील 
ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता खालील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे संगणक 


DRT FUT क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६२/परि-४ 


संच व प्रिंटर खरेदीसाठी येणाऱ्या &.3,24,40,000/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पंचवीस लाख पन्नास 
हजार फक्‍त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Product Rate per unit | Qty-TCO | Qty -RTOs | Total Qty | Total Rate 
A | B | C शिक | E=C+D F=ExB 

Desktop (intel 17 Processor) 80,000 30 325 355 2,84,00,000 
laser Printer 18,000 25 180 205 36,90,000 
Colour Printer 46,000 10 i ee 10 4,46,000 

Total (In INR inclusive of all Taxes) | 3,25,50,000 


२. सदरची खरेदी करताना उद्योग, sot व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व 
दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील अटी 
व शर्ती नुसार खरेदी करण्यात यावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-३, लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरीलळ कर (०१) (०४) 
कार्यालयीन अभिलेखांचे संगणकीकरण (मोटार वाहन आणि मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण) 
(२०४१ ०२९७), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, मधील भाग-पहिला, उप 
विभाग-दोन मधील अनुक्रमांक २७-अ, नियम ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१४१९०७४२३७२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT 
R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६२/परि-४ 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. परिवहन उप आयुक्त (संगणक/ळेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवड नस्ती (परिवहन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


